ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या तरतूदीनुसार 
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
(महाराष्ट्र राज्य), व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा 
खंडपीठ, औरंगाबाद येथील प्रबंधक (विधी) या 
पदावर न्यायीक अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.७९/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक : १२ जून, २०१८ 


वाचा :- 
१) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ मधील नियम, २००० 
२) अधिसूचना अनापुग्रासंवि क्रमांक ग्रासंनि -२०१४/१२४/प्रक्र-२८/ग्रासं-४, 
दि. ०१.०१.२०१५. 
३) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महाराष्ट्र/कक्ष-१/प्रबंधक 
विधी प्रतिनियुक्ती /६३११/२०१८ दिनांक २४.०५.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ च्या तरतूदीनुसार ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण 
करण्यासाठी राज्यामध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा 
खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई (महाराष्ट्र राज्य) या आयोगातील प्रबंधक (विधी गट - अ राजपत्रित), या 
पदांचे सेवा प्रवेश नियम संदर्भ क्रमांक २ च्या अधिसुचनेन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
ण राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई (महाराष्ट्र राज्य) व त्यांच्या अधिनस्त परिक्रमा 
खंडपीठ, औरंगाबाद येथील प्रबंधक (विधी) या रिक्‍त पदावर न्यायीक अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात आली होती. सदर 
विनंतीच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने राज्य आयोगास केलेल्या शिफारशीनुसार 
श्री.बाळासाहेब दत्तोबा पवार, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्‍त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, भुसावळ, जि.जळगांव यांची राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
(महाराष्ट्र राज्य) येथील प्रबंधक (विधी) या पदावर प्रतिनियुक्तीने तसेच, राज्य आयोगामध्ये प्रबंधक 
(विधी) या पदावर कार्यरत असलेले श्री.भारत मारुती माने, प्रबंधक (विधी) यांची परिक्रमा खंडपीठ, 
औरंगाबाद येथे प्रबंधक (विधी) या रिक्‍त पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याची शिफारस राज्य 
आयोगाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
(महाराष्ट्र राज्य) यांचे मुख्यपीठ, मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठ येथे प्रबंधक, (विधी) या पदावर 
खालीलप्रमाणे न्यायीक अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.७९/ग्रासं-४ 


राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई, 
(महाराष्ट्र) 


न्यायीक अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण 
q श्री.बाळासाहेब दत्तोबा पवार,सहदिवाणी । प्रबंधक (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार 
saat वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्‍त | निवारण आयोग, मुंबई, (महाराष्ट्र) 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भुसावळ, 
जि.जळगांव 
2 श्री.भारत मारुती माने, प्रबंधक (विधी), | प्रबंधक (विधी), या रिक्‍त पदावर परिक्रमा 


खंडपीठ, औरंगाबाद. 


2 


४. 


उपरोक्त बाबींसाठी होणारा खर्च, मागणी क्र.एम-२ २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण 
(०४) (००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग व 
जिल्हा मंचाची स्थापना करणे (०४) (०१) मुंबई शहर, दत्तमत्त (२४०८०२५१) (०१) वेतन (०४) (०१) 
वेतन (०४) (०२) मुफसल (२४०८०२६२) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१२१८०१ ३९७१०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येईल. 


षु . 


प्रत, 


१) 
२) 
३) 
8) 
4) 
द) 
७) 
८) 
९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


2 1480262, 
rialNumber=c8c342ac9a89937bf462ee75f46842ac6d 1 fbc12a95d 
skar Baburao Patil 


arashtra, ou=Food Civil Supplier 
haskar pn 
st: 
da7bfd1d06d7b79b4191, cn=Bha: 


॥ Protection Department, postalCode=400032, 
aa eH विकी 169 lacddf048e6aa2 150f79b022d09a6c745e 
Baburao Patil = 
Date: 2018.06.12 18:04:10 +05'30° 
(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

मा.राज्यमंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व .सग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, महाराष्ट्र. 

मा.अध्यक्ष राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.७९/ग्रासं-४ 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई,/नागपूर. 

महालेखापाल, (ले.व प.) महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मुंबई,/नागपूर. 

श्री.भारत मारुती माने, प्रबंधक, (विधी) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
श्री.बाळासाहेब दत्तोबा पवार, सहदिवाणी न्यायाधिडा वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्‍त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भुसावळ, जि.जळगांव. 

प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

निवडनस्ती, ग्रा.सं.-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


